सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून 
फर्निचर साहित्य खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीसी-२०२२/प्र.क्र.२८३/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २५/०८/२०२२ 


वाचा : १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 

॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य- 
८, दिनांक २६/०७/२०१७. 

3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७. 

४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग- 
४, दिनांक ०७/०५/२०२१. 

५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. डीएमईआर- 
२२०११/१०३/२०२२-पीआरओसी१, दिनांक १७/०८/२०२२. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त नमूद दिनांक १७/०८/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 


नियंत्रणाखाली नव्याने स्थापित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग या संस्थेस राष्ट्रीय 


आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली यांच्या मानकांची पूर्तता करण्यासाठी द्वितीय वर्ष एम.बी.बी.एस. 


मध्ये प्रवेशित होणा-या विद्यार्थ्यांकरीता आवश्‍यक असलेल्या मुला-मुलींच्या वसतिगृहासाठी व 


निवासी डॉक्टर्स करीता आवश्‍यक असलेले फर्निचर साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन 


२०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये ५६,४३,५१०/- (अक्षरी 


रुपये छपन्न लक्ष, त्रेचाळीस हजार, पाचशे दहा मात्र) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीसी-२०२२/प्र.क्र.२८३/प्रशा-१ 


फर्निचर साहित्याची खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अनु. फर्निचर साहित्याचे नाव नग | प्रती नग | एकूण रक्‍कम 
क्र. अंदाजित । (रुपयांमध्ये) 
किंमत 
कि. . | हॉस्टेल बेड मीडियम , साईज : ।_७२"//३२"-१८" | ३७ | १३२५० ४९०२५० 
२. | एमएस हस्टेल बेड, साईज: (_७२”७/०३०”)५१७” | ३७ | १३३५० ४९३९५० 
३. | बिग हास्टेल बेड, साईज : ।_७२"//३६"-१८" २६ | १३४५० ३४९७०० 
४. स्टडी टेबल, साईज : L3G"W"2Y"H30” ३२ ९२५० २९६००० 
५. । ट्युब्युलार चेअर लेदर ५० ६९०० ३४५००० 
६. । ट्युब्युलार चेअर Hat ५० ६८५० ३४२५०० 
७. | CSS रुम कपबर्ड, साईज : ६.५९२.७५९१.५ १८ | २७७५० ४९९५०० 
८. | कपबर्ड लॉकर्स, साईज : &X2.90X1.§ १४ | २६९०० ३७६६०० 
९. । स्टुडंट कोट रंक ५० ९९९८ ४९९९०० 
4°. | . | प्लेन मेटल बेड LOQ"W3Y.4"H9C" २५ | १३५५० ३३८७५० 
ca १. | प्लेन हॉस्टेल बेड LOW"W32.4"H90.0" २५ । १३३८० ३३४५०० 
१२. | रायटिंग टेबल L30"W"24"H33” १८ ९५०० १७१००० 
१३. | सिम्पल लेदर चेअर GAMA ५० ६९७० ३४८५०० 
१४. | हॉस्टेल रुम कपबर्ड §.§X2.90X4.§ १८ । २७७७० ४९९८६० 
१५. | ple tH २५ १०३०० २५७५०० 
एकूण रक्‍कम (रुपयांमध्ये) ५६,४३,५१० 
अटी :- 
१ सदर प्रशासकीय मान्यता सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर 


अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


र) 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. 


भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक शासन निर्णयांमध्ये 


नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


३) 


सदर फर्निचर साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 


विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, उद्योग, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीसी-२०२२/प्र.क्र.२८३/प्रशा-१ 


ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये 


विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील 


त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


४ & सदर फर्निचर साहित्याची आवशयकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


५ सदर फर्निचर साहित्यासाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 


पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


६ सदर फर्निचर साहित्याची/ साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून 


त्यानुसार साधनपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा 


प्राप्त होऊ शकतीळ अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


७ प्रस्तावित फर्निचर साहित्याचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 


नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्त (वैद्यकीय 


शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 


८ सदर विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


करण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


९) & उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील परिच्छेद 


क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


२. प्रस्तुत विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर 


करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (30) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीसी-२०२२/प्र.क्र.२८३/प्रशा-१ 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/१२३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 


२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२५१७५०१६०५१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 
Date: 2022.08.25 19:12:47 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 
(सुधीर जया ]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 


२. महालेखाकार-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 


३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 


४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग 


६. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


